NDRR Store मधून आपत्कलीन परिस्थिती 
मध्ये उलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
अत्यावश्यक वस्तूंचे देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.८३/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर २०२४ 


वाचा - १. महसूल व वन विभागाचे पत्र क्र. आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.७७/आव्यप्र-१, दि. २८.०९.२०२० 
२. या विभागाचा शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.७७/आव्यप्र-१, दि. ११.०७.२०२३ 

प्रस्तावना: 

आपत्ती दरम्यान AVIA तात्काळ मदत व जीवनावऱ्यक वस्तूंचा पुरवठा करता यावा साठी केंद्र 
सरकार मार्फत NDRR Store ( National Disaster Response Reserve) याची स्थापना करण्यात आली आहे. 
सदर स्टोअर च्या माध्यमातून आपत्ती दरम्यान २८ प्रकारच्या विविध वस्तू व ६ प्रकारच्या सेवा पुरवण्यात येतात. 
केंद्र सरकारद्वारे सदर स्टोअरच्या Gaara जबाबदारी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) यांना देण्यात 
आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) व महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान दिनांक १५ जुले २०२१ 
रोजी NDRR Store ( National Disaster Response Reserve) बाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या 
करारानुसार आपत्तीदरम्यान ATG नागरिकांना NDRR Store मधून अत्यावश्यक वस्तू पुरवण्यात आल्यास 
महाराष्ट्र शासनामार्फत सदर वस्तू देयक अदा करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने 
NDRR Store बाबत राज्यशासनाकडे प्रलंबित देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

कोल्हापूर व सांगली जिल्हयात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बचाव कार्य करतांना 

NDRR Store मधून आवऱ्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला होता. तसेच सन २०२१ मध्ये रायगड जिल्हयात 
उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बचाव कार्य करतांना देखील NDRR Store मधून जीवनावश्‍यक वस्तु घेण्यात आल्या 
होत्या. याकरिता NDRF यांनी अनुक्रमे रु. ३८,९५,०००/- व रु.९,८४,७५२/- असे एकूण रु.४८,७९,७५२/- एवढ्या 
रक्कमेचे देयक सादर केले होते यापैकी रु.२७,९५,८००/- एवढ्या रक्कमेचे देयक झासनातर्फे या आधी देण्यात 
आले असून रु.२०,८३,९५२ (रुपये वीस लक्ष sail हजार नऊशे बावन्न फक्त) इतकी रक्‍कम महाराष्ट्र 
राज्याकडे प्रलंबित आहे. सदर रक्कम राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (N.D.R.F) यांना अदा करण्याबाबत शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.८३/आव्यप्र-१ 


२. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (N.D.R.F) यांचाकडून NDRR Store मार्फत पुरविण्यात आलेल्या 


वस्तूंचे देयक त्यांच्या विनंती नुसार पुढील बैंक खात्यात जमा करण्यात यावे. 


बँक खाते तपश्नील पुढीलप्रमाणे - 
Name of Recipient National Disaster Response Force 
Bank Name State Bank of India 


Recipient's Branch with Code SBI, Safdarjung Enclave, New Delhi § Code - 093922 


Type of Account Personal Deposit Account 
Account No. 38 92383043 
MICR Code ११०००२३३६ 
IFSC Code SBIN00939¢2 
3. सदर BAT या विभागाला देण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार अधिनियम १९७८, मधील तरतूद 


२७(२) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०२३/विनियम, भाग २ मधील 
२७(२) अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. सी.६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, ८० सर्वसाधारण (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे व 
फर्निचर व साधनसामुग्रीसह सुसज्जीकरण करणे (२२४५ १७६१) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या निधीतून करण्यात यावा. 

षु. सदर निधी विभागीय आयुक्‍त कार्यालय पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांनी उपरोक्त प्रमाणे बँक खातेत जमा करावा व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०९१०१२०३४९२७१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 


Di 
or 


H | TE N D RA IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ul 
YADAORAO DUFARE : oo 
(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. प्रधान सचिव (आ.व्य., म. व पु.) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.८३/आव्यप्र-१ 


४. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्त, पुणे. 

६. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. ळेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती / आव्यप्र - १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


